सन 2023-28 या वित्तीय वर्षात प्रधानमंत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) 
घटकांतर्गत प्राप्त प्रशासकीय खर्चासाठीचा 
os शासनाच्या हिछळ्याचा निधी 
रु.३२,९९,४८,०००/- व राज्य समरुप हिस्सा 
रु.२१,९९,६५,३३३/-एवढा निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.१६२/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 ASA रोड, 
फोर्ट, मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: १८ जुलै,२०२३. 


१) उप सचिव (ग्रामीण गृहनिर्माण), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे 
क्र.3-१२०२५/१/२०२३-३--५००७.(१) दि.२७.०६.२०२३ रोजीचे आदेश. 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र.जा.क्र. राव्यक-ग्रागू/लेखा 
(प्रआयो)/१5 ॥॥७॥॥॥७॥/सर्वसाधारण/२०२३/९६२, दि.०५.०७.२०२३. 


३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
शासन [नणय निर्णय:- 
केंद्र शासनाने संदर्भीय दि.२७.०६.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये, प्रधानमंत्री आवास योजना 


(ग्रामीण) (सर्वसाधारण) घटकांतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी वितरीत केलेला सन २०२३-२४ या 


वर्षासाठीचा पहिल्या हप्त्याचा पहिला भाग म्हणून रु.३२,९९,४८,०००/- ( अक्षरी रुपये बत्तीस कोटी 


नव्याण्णव लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार फक्त ) व राज्य समरुप हिस्सा रु.२१,९९,६५,३३३/- (अक्षरी रुपये 


एकवीस कोटी नव्याण्णव लक्ष पासष्ट हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) असे एकूण रू. ५४,९९,१३,३३३/- 


(अक्षरी रुपये चोपन्न कोटी नव्याण्णव लक्ष तेरा हजार Gal तेहत्तीस फक्त) एवढा निधी खर्च करण्यास 


व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी सन २०२३-२४ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. केंद्र शासनाच्या 
हिऱड्याचा निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७०२ जवाहर 


(कृ.मा.प.) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.१६२/योजना-१०, दि.१८ जुले, 2023 


ग्रामसमृध्दी योजना, (०१ )प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०४) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - 


सर्वसाधारण (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्राचा हिस्सा ६० %) (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने, (वेतनेतर) 


(२५०५३०१२), या लेखाशिर्षाखाली करुन त्याखालीच खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच राज्य शासनाच्या 
feazarar निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७०२ जवाहर 


ग्रामसमृध्दी योजना, (09) प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०१) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - 


सर्वसाधारण ( राज्याचा हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने, ( वेतनेतर) (२५०५ ०५६८), या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 


कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली 


रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४ महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या 


Lapa ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष 


ग्रामीण - गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयक ठाणे कोषागार 


अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 


५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 


करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२३ निधी 


वितरणाबाबतच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रकातील, केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत 


निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शार्तीनुसार तसेच विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.१६२/योजना-१०, दि.१८ जुले, 2023 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥/890॥9.0०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१८१४०९५४८८२० असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e 


1e450b5 1a9e92eede8c323934f82edb5 
38d3b20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DB 
07FECF7919C2D83796E88930D62D44E 


7A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA 
VALVI 


Date: 2023.07.18 15:31:01 +05'30' 


(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा 
प्रतींसह) 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको 
भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 


३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे . 


४) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 


५) नियोजन विभाग (का.१४४४) , मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


६) वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


७ कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, 
ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


८) निवड नस्ती (योजना-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


